एकत्रीत परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-४ 
(सीपीटीपी-४) सहायक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी गट ब संवर्गातील परिविक्षाधीन 
उमेदवारांचे खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता 
प्रशिक्षण. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२११/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०६ जानेवारी २०१८. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग टिआरएन२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 

दि. २०.०१.२०१४. 
शासन निर्णय क्र. टिआरएन-१११४/प्र.क्र.८३/१४/१८-अ, दि. ०३.११.२०१४. 
शासन निर्णय क्रमांक: टिआरएन-०२१६/प्र.क्र.५८/सीपीटीपी, दि. ०४.०१.२०१७. 
शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक:एमव्हिडी०७१७/प्र.क्र.१८५/परि-४, दि. १६.०९.२०१७. 
शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-१०१७/प्र.क्र.१२३/सीपीटीपी- 
ब, दिनांक ०६.११.२०१७ 
६) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-१०१७/प्र.क्र.१२३/सीपीटीबी- 

ब, दिनांक २७.१२.२०१७ 


आदेठा 


राज्यसेवा मुख्य परिक्षा-२०१६ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (गट ब) या संवर्गामध्ये एका उमेदवाराची शिफारस केली 
आहे. त्याचप्रमाणे गतवर्षी एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -३ (२०१६) च्या प्रशिक्षणास रुजु 
होण्यास मुदतवाढ दिलेले सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (गट ब) संवर्गातील ४ उमेदवार 
असे एकुण ५ उमेदवारांचे संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०८.२०१७ पासुन दोन 
वर्षाच्या कालावधीसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 


२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -४ अंतर्गत संबंधित ५ परिविक्षाधिन अधिकारी यांचे 
दि. ०१.०८.२०१७ ते दि. १०.०९.२०१७ चे प्रशिक्षण वनामती, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये व 
दि.११.०९.२०१७ ते दि. २९.१२.२०१७ या कालावधीतील प्रशिक्षण महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, 
नाशिक येथे आयोजित करण्यात आले होते. उक्त प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिका-यांचे खातेनिहाय संलग्न प्रशिक्षण, जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण व स्वतंत्र्य कारभार हे 
६९ आठवड्यांचे प्रशिक्षण दि. ०८.०१.२०१८ (म. पु.) पासून सुरु होणार आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२११/परि-४, 


३. सरदर प्रशिक्षणासाठी संबंधित ५ परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना 
खाते निहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे जिल्हे नेमुन देण्यात येत आहेत. 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा जिल्हा संलग्नता 
स्वजिल्हा 

ae || श्री. जोशी अनंता चंद्रशेखर औरंगाबाद नांदेड 

2. श्री. लाहोटी seal श्रीनिवासजी । बीड औरंगाबाद 

३. श्री. ठोके सिद्धार्थ विजयसिग पुणे ठाणे 

४. श्रीमती गुंड राजश्री तानाजी सोलापूर लातूर 

प. श्री. डाके हर्षल नामदेव अहमदनगर नाशिक 


४. सदर ६९ आठवड्याचे प्रशिक्षणासाठी वरील परिविक्षाधीन अधिका-यांनी दि. ०८.०१.२०१८ 
रोजी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र यांचे कार्यालय, वांद्रे, मुंबई येथे सकाळी १०.०० वाजता उपस्थित 
रहावे. 


५. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांना खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत- 


अ) संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी उक्त प्रशिक्षणाच्या काळात प्रशिक्षणार्थी 
परिविक्षाधीन अधिका-यांसाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र "अ" नुसार समन्वय अधिकारी / 
प्रशिक्षकाची (सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/ मोटर वाहन निरीक्षक) व्यवस्था करावी व 
त्यांनी त्यांचा मुल्यांकन अहवाल परिवहन विभागास सादर करावा. 


ब) सदर प्रशिक्षण कालावधीमध्ये प्रशिक्षणार्थीस काही अडचणी / तांत्रिक समस्या 
उद्भवल्यास त्याचे निराकरण तात्काळ करण्यात यावे. 


क) प्रशिक्षण कालावधीत संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने परिविक्षाधीन अधिका- 
यांच्या उपस्थितीची नोंद ठेवावी व त्यांच्या उपस्थितीबाबत परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना 
कळविण्यात यावे. 


ड) प्रशिक्षण कालावधीत परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी दैनंदिन 
रोजनिशी ठेवावी. 


इ) या प्रशिक्षण कालावधीत परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक दि. 93.99.2090 अन्वये विहित केल्यानुसार रजा अनुज्ञेय 
राहतील. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२११/परि-४, 


ई) सदर प्रशिक्षण कालावधीतील उपरोक्त परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन 


अधिकारी यांचे वेतन परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयामार्फत अदा करण्यात 


येईल. 


उ) परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात येणा-या ६९ 


आठवड्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम खालीलप्रमाणे विहित Hor आहे:- 


खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता ६९ आठवड्यांचे प्रशिक्षण 


अ.क्र. | विभाग व ठिकाण आठवडा मार्गदर्शाक व 
नियंत्रक अधिकारी 
शि परिवहन आयुक्‍त, म. रा. | दि. ०८.०१.२०१८ ते दि. ३.०३.२०१८ | परिवहन आयुक्‍त 
यांचे कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. | (एकुण ८ आठवडे) यांनी नियुक्‍त 
केलेले अधिकारी 

२. | लायसन्स विभाग दि. ०५.०३.२०१८ ते दि. 3.08.209¢  । संबंधित प्रादेशिक 

(मोटार वाहन निरीक्षक स्तर) | (एकुण ६ आठवडे) (संलग्नता ३ आठवडे | परिवहन अधिकारी 
व स्वतंत्र्य कार्यभर ३ आठवडे) 

३. | लायसन्स विभाग दि. १६.०४.२०१८ ते दि. ८.०६.२०१८ | संबंधित प्रादेशिक 
(सहायक प्रादेशिक परिवहन | (एकुण ८ आठवडे) (संलग्नता ४ आठवडे | परिवहन अधिकारी 
अधिकारी स्तर) व स्वतंत्र्य कायभार ४ आठवडे) 

४. | नोंदणी विभाग (मोटार वाहन | दि. ११.०६.२०१८ ते दि. २१.०७.२०१८ | संबंधित प्रादेशिक 
निरीक्षक स्तर) एकुण ६ आठवडे (संलग्नता ३ आठवडे व | परिवहन अधिकारी 

स्वतंत्र्य कार्यभर ३ आठवडे) 

५. | नोंदणी विभाग (सहायक  । दि. २३.०७.२०१८ ते दि. १२.१०.२०१८ | संबंधित प्रादेशिक 
प्रादेशिक परिवहन एकुण १२ आठवडे (संलग्नता ६ आठवडे | परिवहन अधिकारी 
अधिकारी स्तर) व स्वतंत्र्य कायभार ६ आठवडे) 

६. । अंमलबजावणी विभाग दि.१५.१०.२०१८ ते दि. ५.०१.२०१९ संबंधित प्रादेशिक 
(मोटार वाहन निरीक्षक स्तर) | एकुण १२ आठवडे (संलग्नता ७ आठवडे | परिवहन अधिकारी 
व (सीमा तपासणी व स्वतंत्र्य कायभार ३ आठवडे) 
नाक्यावरील कामकाज सीमा तपासणी नाका संलग्नता २ 

आठवडे 

७. । रस्ता सुरक्षाविषयक दि. ७.१.२०१९ ते दि. ०८.०२.२०१९ संबंधित प्रादेशिक 
कामकाज (सहायक (एकुण ५ आठवडे) परिवहन अधिकारी 
प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी स्तर) 

८. | कार्यालयीन कामकाज दि. ११.२.२०१९ ते दि. ०५.०५.२०१९  । संबंधित प्रादेशिक 
(सहायक प्रादेशिक परिवहन | (एकुण १२ आठवडे-संलग्नता.) परिवहन अधिकारी 
अधिकारी स्तर) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२११/परि-४, 


&. 


सदर शासन Tea, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०१०६१६१३५११७२९ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
Ka d a mM D atta t ray DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 

Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=7fee1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df74927034 


H a n mM a nt iar gal alll Dattatray 


Date: 2018.01.06 16:18:08 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित परिविक्षाधीन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 


१.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


३. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नांदेड, औरंगाबाद, 
ठाणे, लातूर, नाशिक. 


४. उप सचिव, सीपीटीपी-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. संचालक, वनामती, नागपूर. 


६. संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 
७. निवडनस्ती-४ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२११/परि-४, 


विवरणपत्र अ 


खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता ६९ आठवड्यांचे प्रशिक्षण 


अ) परिवहन आयुक्त कार्यालयातील संलग्नता - कालावधी -८ आठवडे 


१) राज्याच्या मुख्यालयातील GAS शाखांमधील कार्यप्रणाली व क्षेत्रीय कार्यालयांशी 
समन्वय 
२) धोरण 
३) रस्ता सुरक्षा 
४) अंमलबजावणी 
५) वाहन कर, प्रवास कर, व्यवसाय कर, परवाना 
) 
) 
) 


६) रचना व कार्यपध्दती 
७) निरीक्षण 


८) सगणक 


बो क्षेत्रीय कार्यालयातील संलग्नता 


१) मोटार वाहन निरीक्षक आणि सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन आधिकारी या दोन स्तरांवर 
प्रामुख्याने खाळील विभांगाशी संलग्नता देणे प्रस्तावित आहे. 
२) लायसन्स विभाग 
३) नोंदणी विभाग 
४) अंमलबजावणी विभाग 
) 
) 


५) कर अन्वेषण विभाग 
६) प्रशासकीय विभाग 


१ लायसन्स विभाग 

मोटार वाहन निरीक्षक स्तर :- कालावधी-६ आठवडे 
(संलग्नता ०३ आठवडे) 
(स्वतंत्र कार्यभार ०३ आठवडे) 


शिकाऊ ळायसन्स चाचणी 
पक्के लायसन्स चाचणी 
सारथी प्रणाली (संगणक) प्रशिक्षण 


१.१) लायसन्स विभाग 
मोटार वाहन निरीक्षक स्तर (शिकाऊ लायसन्स) :- 
© शिकाऊ लायसन्स विषयक CMVR अंतर्गत तरतुदी प्रक्रीया शुल्क यांची माहिती घेणे. 
७ शिकाऊ लायसन्स मोटार वाहन निरीक्षक / सहा. मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या सोबत 
प्रत्यक्ष काम. 
७ शिकाऊ लायसन्स चाचणीचे प्रत्यक्ष काम. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२११/परि-४, 


१.२) लायसन्स विभाग 
मोटार वाहन निरीक्षक स्तर (पक्के लायसन्स):- 
पक्के लायसन्स विषयक CMVR अंतर्गत तरतूदी प्रक्रिया, शुल्क यांची माहिती घेणे. 
पक्के लळायसन्सबाबत मोटार वाहन निरीक्षक / सहा. मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या 
सोबत प्रत्यक्ष काम. 
पक्के लायसन्स चाचणीचे प्रत्यक्ष काम. 


१.३) लायसन्स विभाग 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्तर :- 


कालावधी - ८ आठवडे 
(संलग्नता ४ आठवडे) 
(स्वतंत्र कार्यभार ४ आठवडे) 


लायसन्स प्राधिकारी या भूमिकेतून पुर्नचाचणी व अनुषंगिक कामकाज, आंतरराष्ट्रीय 


परवाना, तसेच अभिळेख जतन 


१.४ लायसन्स विभाग 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्तर :- 


TERT लायसन्सच्या इच्छुक उमेदवारांची पुर्नचाचणी, लायसन्स जारी करण्याच्या 
प्रक्रियेचा अभ्यास. 

लायसन्स नूतनीकरणाबाबत कार्यपध्दतीचा अभ्यास. 

ड्युप्लिकेट लायसन्सबाबत कार्यपध्दतीचा अभ्यास. 

कार्यालयातील लायसन्स अभिलेख जतन करणे, अभिलेख अद्ययावत करणे. 
आंतरराष्ट्रीय परवाना तरतूदी प्रक्रिया, शुल्क यांची माहिती घेणे. 

सारथी प्रणाली (संगणक) प्रशिक्षण 


२) नोंदणी विभाग 
मोटार वाहन निरीक्षक स्तर :- 


(कालावधी ६ आठवडे) 
(संलग्नता ३ आठवडे) 
(स्वतंत्र कार्यभार ३ आठवडे) 


नवीन वाहनांची नोंदणी. 
योग्यता प्रमाणपत्र नूतणीकरणाकरिता वाहन निरीक्षण. 
वाहन प्रणाली (संगणक) बाबतचे प्रशिक्षण 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२११/परि-४, 


२.१) नोंदणी विभाग 


मोटार वाहन निरीक्षक स्तर :- 
नवीन वाहनांची नोंदणी CMVR अंतर्गत तरतूदी प्रक्रिया, शुल्कबाबत अभ्यास. 
परिवहन वाहनांच्या नोंदणीबाबत विशिष्ट घटकांची माहिती घेणे. (उदा. मोठी मालवाहू 
वाहने, बसेस, अखिल भारतीय पर्यटक परवान्यावरील बसेस, स्कुल बसेस इ.) 
आयातीत वाहनांच्या नोंदणीबाबत तरतूदी प्रक्रिया, शुल्क याबाबत अभ्यास. 


२.२) नोंदणी विभाग 


मोटार वाहन निरीक्षक स्तर :- 
परिवहन वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणाकरिता वाहन निरीक्षण. 
खाजगी वाहनांची पुनर्नोंदणी. 
इतर राज्यातून आणलेल्या वाहनांचे निरीक्षण. 
वाहनातील केलेल्या बदलांबाबत वाहनांचे निरीक्षण आणि अभिलेख अद्ययावत 
करणेबाबत. 


२.३) नोंदणी विभाग 


सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्तर :- 


कालावधी १२ आठवडे 


(संलग्नता ६ आठवडे) 
(स्वतंत्र कार्यभार ६ आठवडे) 


नोंदणी प्राधिकारी या भूमिकेतून परिवहन व खाजगी वाहनांच्या बाबतीत नवीन वाहन 


नोंदणी, वाहन हस्तांतरण व अनुषंगिक बाबी, अभिळेख जतन 
२.४) नोंदणी विभाग 


सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्तर :- 


खाजगी संवर्गातील नवीन वाहनांची नोंदणी. 

परिवहन संवर्गातील नवीन वाहनांची नोंदणी. 

इतर राज्यातून आणलेल्या वाहनांचे निरीक्षण. 

वाहनातील केलेल्या बदलांबाबत नोंदणी व वाहन कर या दोन्ही दृष्टीकोनातून 
अनुषंगिक कार्यवाही. 

वाहनांचे हस्तांतरण 

वाहन मालक मयत झाले असल्यास हस्तांतरण कार्यवाही. 

बिनधनी वाहनांची पुर्ननोंदणी व अनुषंगिक हस्तांतरण कार्यवाही. 

वाहनावरील कर्जाचा बोजा चढविणे व उतरविणेबाबत कार्यवाही. 
वरील सर्व बाबींमध्ये कर्मचारीस्तरावरील प्रक्रिया समजून घेणे, या प्रक्रिया स्वत: करणे 
वाहन प्रणाली (संगणक) बाबतचे प्रशिक्षण 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२११/परि-४, 


३) अंमलबजावणी विभाग 
मोटार वाहन निरीक्षक स्तर :- 


कालावधी - १२ आठवडे 
(संलग्नता ७ आठवडे) 
स्वतंत्र कार्यभार ३ आठवडे) 


«७ अंमलबजावणी पथक 

«७ वाहन ना-वापर तपासणी 

७ अपघातग्रस्त वाहन निरीक्षण 

«७ तालुकास्तरावरील शिबिर दौरे 

७ सीमा तपासणी नाका येथे कामकाज 


3.9) अंमलबजावणी विभाग 
मोटार वाहन निरीक्षक स्तर :- 
© अंमलबजावणी पथकासोबत जावून वाहन तपासणी, दोषी वाहनांवर गुन्हा दाखल 
करणे. 
© वाहनांचा अटकाव करणे. 
७ जागेवर दंडवसुली करणे. 
«७ वाहन तपासणीची नोंदवही अद्ययावत करणे. 
«७ वाहन तपाणीची कामगिरी अभिलेख्यातून तपासणे. 


3.2) वाहनांचा ना-वापर 

कार्यालयीन प्रक्रियेचा अभ्यास. 

ना-वापर वाहनांची प्रत्यक्ष तपासणी. 

ना-वापर वाहने आढळल्यास अनुषंगिक कार्यवाही. 
ना-वापर वाहन न-आढळल्यास अनुषंगिक कार्यवाही. 


३.३) अपघातग्रस्त वाहन निरीक्षण 

संपूर्ण कार्यपध्दती समजून घेणे. 

अपघातग्रस्त वाहनांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करणे. 

अपघातग्रस्त वाहनांच्या निरीक्षणाचा अहवाल तयार करणे. 


३.४) तालुकास्तरावरील शिबिर / दौरे 


शुल्क व कर संकलन प्रक्रियेची संपूर्ण कार्यवाही समजून घेणे. 
लायसन्स विषयक नोंदणी विषयक आणि योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विषयक नोंदी घेणे, 
प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२११/परि-४, 


3.4) सीमा तपासणी नाक्यावरील कामकाज :- 
संलग्नता 
(कालावधी -२ आठवडे) 


* शुल्क व कर संकलन प्रक्रियेची संपूर्ण कार्यवाही समजून घेणे. 

* परिवहन वाहनांची कागदपत्र विषयक आणि यांत्रिक स्थितीविषयक तपासणी कार्यपध्दती. 
* दोषी वाहनांवर गुन्हा दाखल करणे. 

* वाहनांचा अटकाव करणे. 

* जागेवर दंड वसुली करणे. 

*ओव्हर लोड आढळलेल्या वाहनांबाबत संपूर्ण कार्यवाही. 


४) रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाज:- 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्तर -- कालावधी ०५ आठवडे 


सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे निर्देशानुसार परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाने 
जारी केलेली परिपत्रके, त्यांची अंमलबजावणी, ब्लॅक स्पॉटची व्याख्या, ब्लॅक स्पॉट निर्धारण 
संदर्भात केलेली व चालू असलेली कार्यवाही, ब्लॅक स्पॉटवर करावयाच्या अल्प व दीर्घ मुदतीच्या 
उपाययोजना, जिल्हा पातळीवर रस्ता सुरक्षा पंधरवडा (२०१८) मध्ये हाती घ्यावयाच्या विविध 
कार्यक्रमांचे नियोजन सन २०१७-१८ व सन २०१८-२०१९ या वर्षात कार्यक्रमनिहाय खर्चासाठी रस्ता 
सुरक्षा या विषयासाठी प्राप्त निधीचा विनियोग या विषयांबाबत माहिती अवगत करावी. 


५) कार्यालयीन कामकाज :- 


सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्तर (संलग्नता कालावधी - १२ आठवडे) 


माहिती अधिकारी अधिनियम, आस्थापना विषयक बाबी, लेखा विषयक बाबी, रचना 
व कार्यपध्दती नियमावली, जनसंपर्क विषयक बाबी, लेखा परीक्षण, रोख विभाग, कर 
निर्धारण व कर थकबाकी वसुली विषयक प्रक्रिया, वाहन लिलाव प्रक्रिया, सर्व सांविधिक 
(Statutory) समित्या कामकाज विषयक माहिती, अभियोग शाखा, न्यायालयीन प्रक्रिया, 
प्रशासकीय कामकाज, इत्यादी. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


